जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी 
च्या व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 

जिल्हा - नांदेड. 

महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन पूरक पत्र क्रमांक- पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५२/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १७ जानेवारी, २०१९ 


वाचा :- (१) कृषि व पदुम विभाग, अधिसूचना क्र. पविआ-२०१४/प्र.क्र.४१४/पदुम-३, 
दिनांक १४.०३.२०१७ 
२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५२/पदुम-३, 
दिनांक १६.११.२०१८ 


वाचा क्र. (२) येथील दिनांक १६.११.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नांदेड जिल्ह्यातील प्राणी 

क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीवर एकूण ७ व्यक्तींची अशासकीय सदस्य म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
२. आता नांदेड जिल्हा प्राणी ay प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीवर संबंधित 
जिल्ह्यातील मानवहितकारक कार्य करणारे/प्राणी कल्याणासाठी कार्य करणारे कार्यकर्ते या क्षेत्रामध्ये 
खालील व्यक्तींची अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. । अशासकीय सदस्यांचे नांव पत्ता 

८. श्री. रामराव गोविदराव श्रीरामे | ARTA बालरुग्णालय, ता. मुखेड, जि. नांदेड 

९. श्री. गोविंदराव सकाराम सुरनर | अहिल्यादेवी होळकर वाचनालय, होळकर नगर 
वसंतराव नाईक कॉलेजसमोर, सिडको,नांदेड 


| do. श्री. माने नागेश व्यंकटराव मु.पो.धावरी, ता. भोकर, जि. नांदेड 
११. श्री. शांतीलाल मोतीलाल जैन | खालसा हायस्कूल समोर बाफना रोड, नांदेड 
सदर नियुक्ती त्यांचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल अनुकूल असण्याच्या अटीवर करण्यात येत 
आहे. 
3. सदरचे शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०११७१७०७१६०६०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vikas Tulshiram Kad. 
| as (1 ५ hira mM ;overnment Of Maharashi Agricult 
pt, postalCode=400032, st=Mah 
2.5.4.20=9869ec6 1c857e78e82b7a1 9b04c6d22f8ef 1 b8dbc9 


Kadam si erie ही हक 
(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


शासन पूरक पत्र क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५२/पदुम-३ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३. अपर मुख्य सचिव, (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

४. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 

५. अतिरिक्‍त आयुक्त, पशुसंवर्धन तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, पुणे 

६. मा. मंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव 
मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

. महाव्यवस्थापक, देवनार पक्नुवधगृह, मुंबई. 

९. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती) 

११. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त, पशुसंवर्धन. 

१२. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त 

१३. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५. नांदेड जिल्ह्यातील प्राणी ety प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीचे 
सर्व अशासकीय सदस्य 

१६. निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


